अधिक्षक गट-क संवर्गातून सहाय्यक 
प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब संवर्गात 
पदोन्नती. (निवडसूची वर्ष २०२२-२३) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, Ran, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कृषिआ १०२२/प्र.क्र.२६०/१६ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
दिनांक:- २८ डिसेंबर, २०२२ 


संदर्भ :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 
दि.०७ मे, ,२०२१ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दि.१४.०७.२०२१ 
3) समक्रमांकित दि.१८.११.२०२२ चे शासनपत्र 
४) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/पदो./स.प्र.अ./आस्था-१/४१४५३/२०२२, 
दि.०९.१२.२०२२ 


शासन आदेशा :- 

अधिक्षक, गट-क (वेतन स्तर एस १४: ३८६००-१२२८००) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना निवडसूची 
वर्ष २०२२-२३ नुसार सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब (वेतन स्तर एस-१५: ४१८०० -१३२३००) 
या संवर्गात त्यांना वाटप झालेल्या महसूली विभागात व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने पुढील अटींच्या 
अधीन राहून निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती देऊन त्यांची स्तंभ-५ नुसार पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. । ज्येष्ठता याव वाटप झालेला | पदोन्नतीने पदस्थापना 
if नाव व सध्याचे कार्यालय 
. | क्र. महसूली विभाग 
1१ | २ ३ ॥ coe 4 
i 8 श्री.महादेव मारुती माळी, अधिक्षक, पुणे सहाय्यक  प्रशासकोय 
विभागीय कृषि सहसंचालक, अधिकारी, रामेती, 
कोल्हापूर कोल्हापूर 
२ | ११३ | श्री.हमिद अब्दुल रहिम शेख, औरंगाबाद सहाय्यक प्रशासकीय 
अधिक्षक, आयुक्‍त कक्ष, कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि 
आयुक्तालय, पुणे सहसंचालक कार्यालय, 
लातूर 
३ | ११४ | श्रीमती माया श्रावण मेश्राम, नागपूर सहाय्यक प्रशासकीय 
अधिक्षक, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, जिल्हा 
अधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर अधिक्षक कृषि अधिकारी 
कार्यालय, गडचिरोली 


शासन आदेशा क्रमांकः कृषिआ १०२२/प्र.क्र.२६०/१६ओ 


अ. । ज्येष्ठता = वाटप झालेला | पदोन्नतीने पदस्थापना 
का नाव व सध्याचे कार्यालय 
. | क्र. महसुली विभाग 
वि २ ३ a a 4 
४ | 994 | श्री.संजय फकीरा माहोर, अधिक्षक, | औरंगाबाद सहाय्यक प्रशासकीय 
जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी अधिकारी, विभागीय कृषि 
कार्यालय, औरंगाबाद सहसंचालक कार्यालय, 
औरंगाबाद 
५ | ११६ श्री.सागर तेजवंतराव पोटदुखे, नागपूर सहाय्यक प्रशासकीय 
अधिक्षक, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, जिल्हा 
अधिकारी कार्यालय, यवतमाळ अधिक्षक कृषि अधिकारी 
कार्यालय, चंद्रपूर 
६ | १३२ । श्री.संजय पांडुरंग सुर्यवंशी, कोकण-२ सहाय्यक प्रशासकीय 
अधिक्षक, कर्मचारी कल्याण कक्ष, अधिकारी, विभागीय कृषि 
कृषि आयुक्तालय, पुणे सहसंचालक कार्यालय, 
ठाणे 
७ | 933 श्री.जयंत शंकर जाधव, अधिक्षक, | पुणे सहाय्यक प्रशासकीय 
जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी अधिकारी, जिल्हा 
कार्यालय, सातारा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
कार्यालय, सातारा 
८ | 930 श्री.सुहास सर्जराव जाधव, अमरावती सहाय्यक प्रशासकीय 
अधिक्षक, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि 
अधिकारी कार्यालय, उस्मानाबाद सहसंचालक कार्यालय, 
अमरावती 
९ | १४० | श्री.शोभागचंद भागचंद रतनबोरा, । औरंगाबाद सहाय्यक प्रशासकोय 
अधिक्षक, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, जिल्हा 
अधिकारी कार्यालय, नांदेड अधिक्षक कृषि अधिकारी 
कार्यालय, नांदेड 
i ० । १४२ । श्री.हनुमंत लक्ष्मणराव सुर्यवंशी, नाशिक सहाय्यक प्रशासकोय 
अधिक्षक, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि 
अधिकारी कार्यालय, उस्मानाबाद सहसंचालक कार्यालय, 
नाशिक 


नगा सदर पदोन्नती ही सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०७.०५.२०२१ 


च्या शासन निर्णयानुसार 


मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.सर्वोच्च 


न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०७.०५.२०२१ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः कृषिआ १०२२/प्र.क्र.२६०/१६ओ 


च्या प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल न्यायालयीन प्रकरणाच्या अधीन राहून निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात रिक्‍त पदांवर ज्येष्ठतेने देण्यात येत आहेत. 


३. सदर पदोन्नती ही तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्यामुळे पदोन्नतीच्या दिनांकापासून सेवाज्येष्ठतेचा 
हक्क सांगता येणार नाही. 


४. संबंधित अधिक्षक, गट-क यांनी सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब पदावरील तात्पूरती 
पदोन्नती नाकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१५/ प्र.क्र.३०३/ 
का.१२, दि.१२.०९.२०१६, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही २०१८/ प्र.क्र.१५९/ 
का.१२, दि.०१.०८.२०१९ मधीळ तरतूदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांचे नाव सन २०२२-२३ च्या 
निवडसूचीतून काढून टाकण्यात येईल आणि पुढील दोन वर्षी (सन २०२३-२४ व २०२४-२५) होणाऱ्या 
निवडसूचीमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता तिसऱ्या वर्षाच्या निवडसूचीत (सन २०२५-२६) 
सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता तपासण्यात येईल. 


५. सदर अधिकाऱ्यांची सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब पदावरील तात्पूरती पदोन्नती ही 
सदर अधिकाऱ्यांविरुध्द प्रस्तुत आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु 
झालेली नाही वा प्रस्तावित नाही या धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


६. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांचा सध्याच्या पदाचा पदभार विभागातील निकटतम ज्येष्ठ 
अधिकाऱ्यांकडे सोपवून तात्काळ पदोन्नतीच्या पदावर रूजू व्हावे. तसेच पुढील बाबही निदर्शनास 
आणण्यात येते की, सा.प्र.वि. शासन अधिसूचना दि.२१.०६.२०२१ मधील तरतुदीनुसार संबंधित 
अधिकाऱ्यांनी सदर आदेशा निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसात पदोन्नतीच्या पदावर रुजू 
होणे आवश्‍यक आहे. 


७. अधिक्षक, गट-क संवर्गातून सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब पदावरील पदोन्नतीच्या 
सन २०२२-२३ च्या निवडसूचीतील ज्येष्ठता क्र.६९ वरील श्री.विश्वास पांडुरंग देसाई, ज्येष्ठता क्र.१३१ 
वरील श्री.बद्रीनाथ HY फडतरे, ज्येष्ठता क्र.१३४ वरील श्री.प्रकाश विठ्ठल re व ज्येष्ठता क्र.१४३ 
वरील श्रीमती शुभांगी बद्रीनाथ फडतरे यांच्या पदोन्नतीचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 
सदर अधिकाऱ्यांची परस्पर सेवाज्येष्ठता सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन-१२ ने दिलेल्या 
मान्यतेनुसारच राहील. 


८. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया 
पहावे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः कृषिआ १०२२/प्र.क्र.२६०/१६ओ 


९. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२२८१५५७३६३७०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


JYOTSNA SUNIL 
ARJUN 


(ज्योत्स्ना अर्जुन) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अप्पर मुख्य सचिव 
२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


६. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 

८. संचालक, वसंतराव नाईक कृषि व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, (वनामती) नागपूर. 
९. संबंधित संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०.उप सचिव (१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.संबंधीत विभागीय कृषि सह संचालक 

१२.कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१३.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१४.सर्व संबंधित अधिकारी 

१५.निवड नस्ती/१६-अ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


